परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 
डॉ. विश्वंभर सुकलाल पाटील, सहयोगी 
प्राध्यापक, गणित, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, कराड 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(८०/१९)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-२६ जुले, २०१९ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३/१३/८४/२०१३, 
दि. ०७.०७.२०१६ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६ 
३. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०१९/४७७, दि.०७.०५.२०१९ 


शासन Seat :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये डॉ. विश्वंभर सुकलाल पाटील यांची 
सहयोगी प्राध्यापक, गणित, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने 
डॉ. विश्वंभर सुकलाल पाटील यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ 
येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता डॉ. विश्वंभर Yous पाटील, सहयोगी 
प्राध्यापक यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी खालील तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये 
नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक 
स्तंभ ०६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नाव व कार्यरत संस्था | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | dar नियमितपणे 
क्र. कालावधीत कालावधी पुढे चालू 
घेतलेल्या समाप्तीचा ठेवण्याचा 
रजा (अर्जित/ दिनांक दिनांक 
परिवर्तित) 

Es २ ३ 8 ५ & 
| डॉ. विश्वंभर सुकलालळ पाटील, | दि.२४.१०.२०१६ ०६ दि.२९.१०.२०१८ | दि.३०.१०.२०१८ 
सहयोगी प्राध्यापक, गणित, (A) (म.पू 
शासकीय अभियांत्रिकी 

महाविद्यालय, कराड 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
उचित कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासन Seat क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(८०/१९)/तांशि-१ 


४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन Sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२६१७०४००७४०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 
DN: ou=H 


'b4328b57£45f509bf1 bfObd20c8651 
L xm n D ) h [ serialNumber=6ee64cf9b42881125¢3715a5 db341b5827¢5743c 
728bc85f04bb7 1 ff8fc154d6, cn=Sameer Laxman Dhere 
Date: 201 )5'30' 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


गहू 


प्रत, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे. 
३. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
६. संबंधीत अध्यापक (प्राचार्यामार्फत) 
७. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


